उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यबंकेश्वर जि. 
नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/उपजिरुत्र्यंबक 
दुरुस्तीबांधकाम/४७३९-७४०/२२, दिनांक ३०.०३.२०२२. 
प्रस्तावना : 


उपजिल्हा रुग्णालय, dba जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामाच्या 
रु.१.८१कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
२. उपजिल्हा रुग्णालय, Bhar fo. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक 
सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत आकस्मिक 
खर्चासाठी ४ टक्के व सेंटेज AGM! ५ टक्के मजुर विम्यासाठी ०.५ टक्के तरतूद करण्यात आली 
आहे. सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे रुपये १.८१ कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


नो 
tll 


Re 


AN 
~~ 


RS 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०३/आरोग्य 3 


५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यबंकेश्वर जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च 
मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 
११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे 
(४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यबंकेश्वरर जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 
५. हे आदेठा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२०१७१५१५६५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


; Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1| Health Department 
Kad a mM P at | Date: 2022.04.26 11:19:11 


+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०३/आरोग्य 3 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, नाशिक. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

. उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, त्र्यबंकेश्वर, जि. नाशिक. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ame of Work - Repair to Subdistrict Hospital Building At Trimbakeshwar Tal. Trimbakeshwar 


N 
Dist Nashik 


Revised Recapitulation sheet 
Area(Sqm | Rate _| | Amount! 
Building proper el aes 


Hospital Repair As per Estimate 1507435.91 
Hospital Quarter Repair As per Estimate 4523097.93 


ee कयात SubTotal(a) |  6030533.84 
Lumpsum 
Lumpsum eee eee | 
aaa 
ence 
Lumpsum 
| 0.00 
Tee. ae Sub Total(b) | 700000.00 

eet a 


add 5% water supply Sanitary work & 


5000.00 


External Drainage System 
Sub Total (c) 301526.69 


add 11% for (Int/Ext) Electrification 
ane ey HENS aT) 7032060.53 


add 2% for firefightening 
1709703.03 


3879896.48 
75953.97 
500000.00 
1000000.00 
Total (B) 7165553.48 


oO 
2 
3 
oS 
° 
c 
S 
a 
= 
a 
> 
wn 
lo 
© 
= 
m 
nn 
ot 
5 
ळं 
ot 
© 


Internal roads As per Estimate 


Dismantling Existing hospital building As per Estimate 


vu 
७ 
< 
(0 
be. 
2 
0 
6 
x 


x 
w 
=| 
Qa 
a 
a 
00 
oC. 
=] 
oa 


ie) 
bel 
S. 
3 
3 
a 
= 
® 
3 
“ 


| 000 | 00 


> 
5 
° 
0 
po | 
a 
=. 
ठ 
= 
3 
iQ 


AB Room. Area Lighting, Pumps, 
Generator 


LAN, Telephone,CCTV System 


Central Oxygen system 


HAVC Modular OT 


Add 4% contingencies 


Computerisation 
Add 0.5% for Labour Insurance 
add 12% GST 


Add10% Increase in DSR 


TOTAL PROJECT COST 


aaa 
a ae Tae 
Total (C) 
Project Cost = A+B+C=P 
| Total(D) | _3768636.79 _| 
TPC A+B+C+D 18166250.80 


